RNI No . MAHBIL/ 2009/36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक १५ ] 


सोमवार , मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 


[ पृष्ठे ६०, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक २२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम, ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , 
वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

__ आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील पिक ग्रामपंचायतीतील धर्मविरनगरवस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ मे २०१६ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील पिक ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
धर्मविरनगर पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील पिक ग्रामपंचायतीतील धर्मविरनगर येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस स . नं . ३१ / १, ३१/ ४ 

शेती 
पश्चिमेस स . नं . १२५ / २ 

शेती 
दक्षिणेस स . नं . १२३ / २ 

फॉरेस्ट 
उत्तरेस 

अंगणवाडी 


भाग एक ( को.वि.पु.)- २२ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील पोशेरी ग्रामपंचायतीतील पाली गावठाणपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती सबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील पोशेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाली गावठाणपाडा पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील पोशेरी ग्रामपंचायतीतील पाली गावठाणपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस स . नं . ११ 

खाण 
पश्चिमेस स . नं . ९६ 

गावठाण 
दक्षिणेस 

स . नं . १११ 
उत्तरेस स . नं . ९६ 

गावठाण 


|<ld 


गावठाण 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ. जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक ( को .वि . पु.)- २२ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील कोनसई ग्रामपंचायतीतील नदीचापाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील कोनसई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
नदीचापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी कल 
आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील कोनसई ग्रामपंचायतीतील नदीचापाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वस क . नं . २५८ 

वनक्षेत्र 
पश्चिमेस क . नं . २५८ , स . नं . २४८ , २५० 

मौजे आबजे शीव 
दक्षिणेस स . नं . २५० , २५३ 

मौजे कोनसई गाव 
उत्तरेस क . नं . २५८ 

वनक्षेत्र, वैतरणा नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( 9 ) 


( ४ ) 


|or 


r 


mr 


| 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५ , शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील केळठण ग्रामपंचायतीतील गरलेपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 
____ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील केळठण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
गरलेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील केळठण ग्रामपंचायतीतील गरलेपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस स . नं . १, ३ 

गावठाण 
पश्चिमेस क . नं . ५५ 

वनक्षेत्र 
दक्षिणेस स . नं . ५५, क . नं . २ 

वनक्षेत्र 
उत्तरेस क . नं . ५५ 

वनक्षेत्र 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


w 


or 


r 


m 


- 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील कोने ग्रामपंचायतीतील गायकरपाडा वस्ती /पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील कोने ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
गायकरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील कोने ग्रामपंचायतीतील गायकरपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस स . नं . ८३ , ८२ 

गावठाण हद्द 
पश्चिमेस स . नं . २११, ९८ , ८९ 

वाडा-भिवंडी मार्ग 
दक्षिणेस 

स . नं . ९३, ९८ 
उत्तरेस स . नं . २११, ८४ , ८३ 

शिरीषपाडा- अघई मार्ग 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


|<Wwww 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील नेहरोली ग्रामपंचायतीतील डोंगरपाडा / भुजडपाडा / भुयाळपाडा /गिंभलपाडा / वाघपाडा/ नावतरेपाडावस्ती / 
पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या 
नियम ४ प्रमाणे दिनाक २ जानेवारी २०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासदभात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील नेहरोली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नेहरोलीपाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबांधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील नेहरोली ग्रामपंचायतीतील डोंगरपाडा / भुजडपाडा / भुयाळपाडा /गिंभलपाडा / वाघपाडा / नावतरेपाडा 
येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस स . नं . २७९ 

वनक्षेत्र 
पश्चिमेस स . नं . २८२, २८४ 

वाडा-भिवंडी मार्ग 
दक्षिणेस स . नं . २८० , २८१ 

मौजे खुपरी मार्ग 
उत्तरेस स . नं . २८८ , २२९, २३० 

मौजे चिखले शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ४ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 


डॉ . जगदीश पाटील , 


. . 


. 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 

विभागीय आयक्त, कोकण विभाग यांजकबभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ -महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समुह, वस्ती/ वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

____ आणि ज्याअर्थी वाडा तालुक्यातील परळी ग्रामपंचायतीतील पिंपळपाडा / बंगलपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील परळी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पिंपळपाडा/ बंगलपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे. 

__ आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील परळी ग्रामपंचायतीतील पिंपळपाडा / बंगलपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वेस स . नं . १५९ , १६४ 

गारगाई नदी 
पश्चिमेस स . नं . १५३, १५२, १५५ 

मौजे परळी शीव 
दक्षिणेस स . नं . १९९, २०४, २०५ 

वनक्षेत्र 
उत्तरेस स . नं . १५७, १६० 

वनक्षेत्र 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( ३ ) 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ. जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / प 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील केळठण ग्रामपंचायतीतील नेवाळपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील केळठण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
नेवाळपाडा पाडा / वस्ती , पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती , पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील केळठण ग्रामपंचायतीतील नेवाळपाडा पाडा/ वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वस क . नं . ५५५ 

मौजे लोहपे शीव 
पश्चिमेस क . नं . ५५५ 

मौजे केळठण शीव 
दक्षिणेस क . नं . ५५५ 

तानसा नदी 
उत्तरेस क . नं . ५५५ 

मंदअग्नी पर्वत , वनक्षेत्र 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को. वि .पु.) - २२ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबात ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्या अर्थी वाडा तालुक्यातील पिंपळास ग्रामपंचायतीतील पिंगेमान अंतर्गत ( वळवीपाडा / आंबातपाडा /गोंडपाडा / दुबपाडा / धानवापाडा / 
भुरकुटेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील पिंपळास ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पिंगेमान अंतर्गत ( वळवीपाडा / आंबातपाडा / गोंडपाडा / दुबपाडा/ धानवापाडा / भुरकुटेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित 
नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती , पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील पिंपळास ग्रामपंचायतीतील पिंगेमान अंतर्गत ( वळवीपाडा / आंबातपाडा / गोंडपाडा / दुबपाडा / धानवापाडा / 
भूरकुटेपाडा पाडा / वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस स . नं . ६१, ६४, ६६, ७४, ७५, ८० 

फॉरेस्ट 
पश्चिमेस 

स .नं . ६१, ६५, ६८ , ९१, ९२ 
दक्षिणेस स. नं . १००, ९९, ९६ , ८० 

वैतरणा नदी 
उत्तरेस 

स. नं . ६१ , ६२, ६५ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( २ ) 


| 


|< 


पाली 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च२०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील पिंपळास ग्रामपंचायतीतील वाघातपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील पिंपळास ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
वाघातपाडा पाडा/ वस्ती, पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती , पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील पिंपळास ग्रामपंचायतीतील वाघातपाडा पाडा/ वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 
पूर्वेस स . नं . ५७, ४६ , ४२, १० 

अंतर्गत रस्ता 
पश्चिमेस स . नं . ५५ , ४६ , ४५, १० 

वनक्षेत्र 
दक्षिणेस स . नं . १० 

वैतरणा नदी 
उत्तरेस स . नं . ५५, ५९ 

वनक्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को . वि . पु.) - २२ - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीतील अवचितपाडा पश्चिम / मेघवालेपाडा / घाटाळपाडा/ गिरघोळेपाडा / मालकरीपाडा 
वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ 
च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ मार्च २०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय, अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
अवचितपाडा पश्चिम / मेघवालेपाडा/ घाटाळपाडा/ गिरघोळेपाडा/ मालकरीपाडा पाडा/ वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत 
मतदार व स्थानिक अधिका-यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीतील अवचितपाडा पश्चिम / मेघवालेपाडा / घाटाळपाडा /गिरघोळेपाडा / 
मालकरीपाडा पाडा / वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 
पूर्वेस 

क . नं . ११ 

पालसई गणेशपूर रस्ता 
पश्चिमेस 

क . नं . १५ 

मौजे असनस शीव 
दक्षिणेस क . नं . ११ 

वनक्षेत्र 
उत्तरेस क . नं . ११ 

वनक्षेत्र 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( २ ) 


| 


w 


w 


< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ. जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० १३ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्याअर्थी वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीतील देवीचापाडा / भस्मापाडा/ भगतपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ मार्च २०१७ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या देवीचापाडा / भस्मापाडा / भगतपाडा पाडा / वस्ती, पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती , पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी. मी . डॉ . जगदीश पाटील. विभागीय आयक्त . कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीतील देवीचापाडा / भस्मापाडा/ भगतपाडा पाडा/ वस्ती, पाड्यांचा समूह | 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वस क . नं . ४ 

मौजे पालसई शीव 
पश्चिमेस स . नं . १०० , ९८ , ९७, ९१ 

शेतजमीन 
दक्षिणेस स . नं . १२३, १, क . नं . ४ 

गावठाण 
उत्तरेस स . नं . १०१, १०२ , १०३ 

मौजे असनस शीव 


( ३ ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ. जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन /गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 

अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीतील स्टॉपपाडा / पडवलेपाडा/ कलिंगडपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ मार्च २०१७ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
स्टॉपपाडा / पडवलेपाडा / कलिंगडपाडा पाडा / वस्ती, पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीतील स्टॉपपाडा / पडवलेपाडा / कलिंगडपाडा पाडा / वस्ती, पाड्यांचा समूह | 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वस स . नं . २९ , २८ 

मौजे पालसई गणेशपुरी रस्ता 
पश्चिमेस क . नं . ११ 

वनक्षेत्र 
दक्षिणेस क . नं . ११ , स . नं . २१, २८ 

वनक्षेत्र 
उत्तरेस क . नं . ११, स . नं . ४५ , ४८ , ५५ , ५३ 

वनक्षेत्र 


w|M 


w 


W 


< 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० १५ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
____ आणि ज्या अर्थी वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीतील गावठाणपाडा / खाणेपाडा / अवचितपाडा / रानतल वस्ती / पाड्यांचा समुह । 
वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे 
दिनांक २७ मार्च २०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
गावठाणपाडा / खाणेपाडा / अवचितपाडा / रानतल पाडा / वस्ती, पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती, पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी. मी . डॉ . जगदीश पाटील. विभागीय आयक्त . कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील पालसई ग्रामपंचायतीतील गावठाणपाडा / खाणेपाडा / अवचितपाडा / रानतल पाडा / वस्ती, पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पूर्वस क . नं . ४ 

मौजे पालसई शीव 
पश्चिमेस स . नं . २५, २७, ०७, १८ , १७, १६ 

वनक्षेत्र 
दक्षिणेस स. नं . ११७, १६, १३ , १२ 

वनक्षेत्र 
उत्तरेस स . नं . १२५ , १, २, क . नं . ४ 

वनक्षेत्र 


कर 


<wwww 


___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्या अर्थी वाडा तालुक्यातील वरले ग्रामपंचायतीतील बरफपाडा / कडवपाडा / तांबडेपाडा / भुतकडेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह | 
वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील वरले ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 

पाडा / भूतकडेपाडा पाडा / वस्ती, पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती , पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील वरले ग्रामपंचायतीतील बरफपाडा / कडवपाडा / तांबडेपाडा / भुतकडेपाडा पाडा / वस्ती , पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वस स . नं . १२ , ६१ , १७, ६२ 

मौजे कांदिवली शीव 
पश्चिमेस स. नं . ७७, ७२ 

मौजे सापने शीव 
दक्षिणेस 

स . नं . ५९, १८ 
उत्तरेस स . नं . ७७, १२ 

मौजे सापने, बु. शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकणविभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
___ आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील गांधरे ग्रामपंचायतीतील भोईरपाडा/ वळवीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचितक्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील गांधरे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
भोईरपाडा / वळवीपाडा , पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील गांधरे ग्रामपंचायतीतील भोईरपाडा / वळवीपाडा , पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस स . नं . ७२ 

मौजे किरवली शीव 
पश्चिमेस 

क . नं . ९५ 

मौजे सरसओहोळ शीव 
दक्षिणेस क . नं .९५ 

वनक्षेत्र 
उत्तरेस 

क . नं . ९५ 

मौजे सरसओहोळ /किरवली शीव 


( २ ) 


| 


w 


W 


___< 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


___ डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.)- २२ - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील गोराड ग्रामपंचायतीतील काटकरपाडा वस्ती / पाडयांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचितक्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील गोराड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
काटकरपाडा पाडा/ वस्ती / पाडयाचा समुह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
____ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील गोराड ग्रामपंचायतीतील काटकरपाडा, पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
पुर्वेस स . नं . ६१ 

धोदडे शीव 
पश्चिमेस 

स. नं . ६१ 

मौजे निंबवली मार्ग 
दक्षिणेस स.नं . ६१, ३८ , ३७, ३६ 

शेत जमीन 
उत्तरेस स .नं . ६१ 

सातवीपाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ. जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वाडा तालुक्यातील मोज ग्रामपंचायतीतील जाधवपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचितक्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी वाडा तालुक्यातील मोज ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
जाधवपाडा, पाडा / वस्ती/ पाडयाचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वाडा तालुक्यातील मोज ग्रामपंचायतीतील जाधवपाडा, पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( २ ) 
पूर्वेस 

स .नं . ११२ 
पश्चिमेस स.नं . ९०, ११३ 

तिलशे मार्ग 
दक्षिणेस 

स .नं . ११३, ११२ 
उत्तरेस स .नं . १०६ , ११३ 

मौजे तिलशे शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि .पु.)- २२ -३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील डोल्हारी खुर्द ग्रामपंचायतीतील खरपडपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती सबंधीचे उपबंध ( अनुसूचितक्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक २६ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील डोल्हारी खुर्द ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खरपडपाडा, पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील डोल्हारी खुर्द ग्रामपंचायतीतील खरपडपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस 

मौजे घाटाळपाडा हद्द 
पश्चिमेस 

मौजे दादडे शीव 
दक्षिणेस गडदे गावाकडे जाणारा रस्ता 

रस्ता 
उत्तरेस 

मौजे केगवा बालापूर शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


<Www| 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ. जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च२६ , २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० २१ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील करसुड /घाणेडे ग्रामपंचायतीतील हाडळपाडा / सुर्वेपाडा वस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील करसुड / घाणेडे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या हाडळपाडा/ सुर्वेपाडा पाडा/ वस्ती / पाडयाचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 
__ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील करसुड / घाणेडे ग्रामपंचायतीतील हाडळपाडा/ सुर्वेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 

( ४ ) 
पूर्वस ग . नं . १०८ , १०६ 

शेतजमीन 
पश्चिमेस ग . नं . १४३ , १४६ 

ग्रा . प. विहीर , आंगणवाडी 
दक्षिणेस ग. नं . १३४ 

स्मशानभूमी 
उत्तरेस ग. नं . १४५ / ३ 

गावदेवी मंदीर 


( २ ) 


( ३ ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
__ आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील माले- साठेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २७ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
माले- साठेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील माले- साठेपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वस ग . नं . २ 

फॉरेस्ट 
पश्चिमेस ग. नं . १५६ 

शेतजमीन 
दक्षिणेस ग . नं . २ 

फॉरेस्ट 
उत्तरेस 

मौजे उटावली शीव 
___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( 9 ) 


m| 


w 


|< 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील निमलेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
निमलेपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील निमलेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस ग . नं . १६४ , १६५ , १६६, १६७ 

फॉरेस्ट 
पश्चिमेस ग . नं . ११४ 

गायरान 
दक्षिणेस ग . नं . ११२ 

फार्म हाऊस 
उत्तरेस ग. नं . १६४ 

सरकारी जमीन 


( २ ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन, नवी मुंबई. 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील भुतपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
भुतपाडा पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील भुतपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस ग . नं . ९२ 

विहीर 
पश्चिमेस ग . नं . ८९ 

फॉरेस्ट 
दक्षिणेस ग . नं . ९० 

फॉरेस्ट 
उत्तरेस मौजे आलोंडे शीव 

मौजे आलोंडे शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


| 


w 


w 


< 


कोकण भवन , नवी मुंबई. 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६ , २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० २५ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 
__ आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील तरेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
तरेपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील तरेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस ग . नं . १२६ 

मुख्य रस्ता 
पश्चिमेस ग . नं . १३१ 

फार्म हाऊस 
दक्षिणेस ग . नं . १२४ 

शेतजमीन 
उत्तरेस ग. नं . १३० 

शेतजमीन 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


m| 


w 


W 


|< 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को. वि .पु.) - २२ - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील बोरसेपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जून २०१४ 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
बोरसेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील बोरसेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २) 
पूर्वेस ग . नं . १५७ 

नाला 
पश्चिमेस ग . नं . १४४ 

बोरसेपाडा 
दक्षिणेस 

ग . नं . १५० , १५१ 
उत्तरेस ग . नं . १५३ , १५४ , १५५ 

जि . प . शाळा 
___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( 9 ) 


<www 


जमीन 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६ , २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५/ प्रशासन /गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील कोयनापाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 
____ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
कोयनापाडा पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील कोयनापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वेस ग . नं . ५९ 

शेतजमीन 
पश्चिमेस ग . नं . ५८ 

फॉरेस्ट जमीन 
दक्षिणेस ग. नं . ५२, ५३ 

शेतजमीन 
उत्तरेस ग . नं . ५७ 

रस्ता 


( ४ ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि. पु.) - २२ - ४अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील उलथीपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
उलथीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील उलथीपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस ग . नं . १४५ 

मौजे उटावली शीव 
पश्चिमेस ग. नं . १३२ 

बोरसेपाडा रस्ता 
दक्षिणेस ग . नं . १४६, १४७ 

तलाव 
उत्तरेस ग . नं . १४४ 

मौजे- आलोंडे शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( १ ) 


| 


w 


w 


< 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० २९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसूरी ग्रामपंचायतीतील सहारेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २६ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
सहारेपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील सहारेपाडा, पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

ग . नं . १५९ , १६० 
पश्चिमेस ग . नं . १५० 

मुख्य रस्ता 
दक्षिणेस ग . नं . १५० 

जि . प. शाळा 
उत्तरेस ग . नं . १५२ 

____ मंदिर 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( २ ) 


mm 


नाला 


|<w 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


कर 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या -५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; । 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील शिंगडापाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २७ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
शिंगडापाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील शिंगडापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस ग . नं . २४ , २५ 

रस्ता 
पश्चिमेस ग. नं . ७६ 

फार्म हाऊस 
दक्षिणेस ग. नं . ८१ 

फार्म हाऊस 
उत्तरेस ग. नं . ५, ७, २२, २६ 

शेत तलाव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


<0Www 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील मालेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
मालेपाडा, पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी ग्रामपंचायतीतील मालेपाडा, पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


( २ ) 


( ३ ) 


mm 


नाला 


पूर्वेस 

मौजे आपटी खु. शीव 
पश्चिमेस ग . नं . १०१ 

नाला 
दक्षिणेस ग. नं . १०५ , ११५, ११६ 

कच्चा रस्ता 
उत्तरेस मौजे कशिवली शीव 

मौजे कशिवली शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


|<w 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील आमगाव अच्छाड ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १७ जून २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; . 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील आमगाव अच्छाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाटीलपाडा, पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी. जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशी अंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील आमगाव अच्छाड ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशिल समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( २ ) 
पूर्वेस 

१४६ , १२४ / ३, १४५ / २ मांगातपाडा हद्द 
पश्चिमेस १०४ / १, ५८, १०२/ १ब ठाकरपाडा व डोंगारी गावची हद्द 
दक्षिणेस ५४/ १ पै, १४४ पै, १४५ / ३, १५५ / १, डोंगरीपाडा हद्द 
उत्तरेस 

१०३ पै, १०३ / २ मांगातपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( ३ ) 


| 


w 


w 


< 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६ , २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील बेवजी ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील वेवजी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
डोंगरीपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
____ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील बेवजी ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

८६ / १ , १२४ / ५ , ३६३ / ३ आंब्याची वाडी 
पश्चिमेस 

१२४ / २, १४६, १४९ / ३, २६५ / १० ओहोळ 
दक्षिणेस 

१३६/ २, १५३/ ३, १६७ / २, ३९१/ २ फॉरेस्ट डोंगर 
उत्तरेस 

१५० / २, १५२/ २, २५५ / ४ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( २ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


भाग एक ( को .वि .पु.)- २२ - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील वेवजी ग्रामपंचायतीतील ब्राम्हणपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी , डहाणू यांनी दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील वेवजी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
ब्राम्हणपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील वेवजी ग्रामपंचायतीतील ब्राम्हणपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 

( ३ ) 
पूर्वेस 

१४३ / २, ३२१ / ४ , ३२३, ओहोळ 
पश्चिमेस 

३९२ / २, १४० / २, १४४ ओहोळ 
दक्षिणेस 

२५८ /१, २५९/ २, २४९/ ३, ३६३/ २ 
उत्तरेस 

२५७ / ३, ३२१/ १ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


__ डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

३५ 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीतील डोल्हारपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डोल्हारपाडा पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी, डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीतील डोल्हारपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


पूर्वेस 


७० / ५, ७० / ३,६८ झरीची हद्द 
पश्चिमेस ८९ / ४, ७३/ ३,९४ / ४, १०० / २ नारायण ठाण्याची हद्द 
दक्षिणेस 

८४ / ५, ६३/ ६,८० / २ वरोळी नदी 
उत्तरेस 

५८ /२, ५२ /२,४९ कडुपाड्याची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


भाग एक ( को .वि . पु.) - २२ - ५अ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीतील कडूपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कडूपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीतील कडूपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
(२ ) 
पूर्वेस 

३६, ३८ , ३९ डोंगारीची हद्द ह€नपाडा 
पश्चिमेस 

४६, ४७, ४८ डोल्हारपाड्याची हद्द 
दक्षिणेस 

८, ४३ वन विभागची हद्द 
उत्तरेस 

५४, ५५, ५३ धिमणियाची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


__ डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीतील काटेलपाडा- सुरतीपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ र 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी , डहाणू यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या काटेलपाडा - सुरतीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीतील काटेलपाडा- सुरतीपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

७० / २ क , ७७ / ३ ब , ३०१ फॉरेस्टची हद्द 
पश्चिमेस 

२७ / २, ६/ १, ३ / २ अ तलासरी संजान रस्ता 
दक्षिणेस 

८५ /१ अ, ७/ १ ब, ११९ / २ घोरखनपाडा हद्द 
उत्तरेस 

७५ / १ ब, ६५ / १२, ७० / २ ब आरजपाडा रस्ता 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीतील भुजाडपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या भुजाडपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील गिरगाव ग्रामपंचायतीतील भुजाडपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
(२ ) 
पूर्वेस 

१८ , १६ , १५ झरी हद्द 
पश्चिमेस 

११५, ११६, ११७ वेवजी हद्द 
दक्षिणेस 

१३० , १२९ , १२७ वसा हद्द 
उत्तरेस 

११९ वरोळी नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील वनंगपाडा, धोडीपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ जून २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
वनंगपाडा, धोडीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील वनंगपाडा, धोडीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस ९/१ बाबु भिखार वनगा, ९/ २ जानु राध्या काटेला, फॉरेस्ट 
पश्चिमेस ४५ /१ गोपजी सित्र्या खराड, ४५/ १ गणु भुलका धोडी, झरी 
दक्षिणेस 

२२ / १ उपेंद्र राय व विपुल पाटिल इंडस्ट्री 
उत्तरेस ३१ / १ रुपजी देवल्या खरपडे, ३१ /१ होल्या नावजी काचरा 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( 3 ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


४० 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील ठाकरपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
ठाकरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील ठाकरपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस २/२ जानु राघ्या काटेला, ४/१ चिंतामण शिराड काटेला, फॉरेस्ट 
पश्चिमेस १२ /१ विष्णु लखमा ठाकरे , १४ / २ लक्षी दसमा ठाकरे , गावठाण 
दक्षिणेस १६ / १ विलास रामा शेलार, लक्षी दसमा ठाकरे १७/ १ 

उत्तरेस ३०/ १ सुरेश वनशा विल्हात , ३० / २ गुलाब शिडवा कुवरा 
___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


__ डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 

अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाटीलपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
____ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस २१ / १ राज्या जाना ठाकरे , ४१ / १ होलया पोसल्या दुमाडा 
पश्चिमेस २९ /१ लखमा जेठया केदार , २८ / २ दिलीप माहया खरपडे 
दक्षिणेस ४१/ १ रामजी वनशा बोदले, ४१/ २ लाडक्या वनशा बोदले 

उत्तरेस २५ / २ महाराष्ट्र शासन तलाव , २६ /१ संती मधु बोदले 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि .पु.)- २२ - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील कोंढारपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, तलासरी विभाग यांनी दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कोंढारपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील कोंढारपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यकअसल्यास ) 
( ३ ) 
६ / १ राजेश रत्ना कोंढारी , ६ / २ शंकर लहानु गडग 
पश्चिमेस ११ / २ सुरेश भिखु कोंढारी, १० /१ शंकर रिश्या ठाकरे 
दक्षिणेस १३५ /१ कृष्णा राघु करमोडा, १३५ / २ गणपत नवशा कोंढारी 

उत्तरेस १६६ / १ वासुदेव माहया करमोडा, १६८ / १ धनंजय माहया करमोडा 
___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


पूर्वेस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील आवरपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २४ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
आवरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील आवरपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
___ सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास) 
__ (२) 

( ३ ) 
३ / २ वाज्या जिव्या उंबरसाडा, ६ / १ सावजी राघ्या खरपडे 
पश्चिमेस 

१२/ १ गावठाण, १९ / १ निलेश देवजी मासमार 
दक्षिणेस ४५/ २ लक्ष्या चैत्या गायकवाड, ४५/ १ उपेंद्र राय व विपुल परे इंडस्ट्री 
उत्तरेस ४६ / २ लक्षा शिराड बारगा, ४७/ २ तान्हा वनशा दांडेकर , 

४८ / १ शंकर लखमा उंबरसाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


भाग एक ( को .वि. पु.) - २२ - ६अ 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील लिलकापाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुस 

नुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, तलासरी विभाग यांनी दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या लिलकापाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कवाडा ग्रामपंचायतीतील लिलकापाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


पवा 


१५२ / २ विक्या वनशा लिलका, २५ / १ दसमा बारक्या राबड 
पश्चिमेस ६१/ १ उपेंद्र राय व विपुल पटेल , ५६/ १ चैत्या लाख्या जाधव 
दक्षिणेस 

३९ / १ फॉरेस्ट 
उत्तरेस ६१/ २ सुक - या भिवा चिमडा, ६६/ १ चैत्या वनशा लिलका 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० ४५ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीतील दुबळपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 

वर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू विभाग यांनी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या दुबळपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी, डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीतील दुबळपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

१९३, २०० , २०२ तुंब ( गुजरात हद्द ) 
पश्चिमेस 

१५२ , २०५ गुजरात हद्द 
दक्षिणेस 

१५३, १५५ , १७८ टंकारपाडा हद्द 
उत्तरेस 

२१७, २०९ , २१० वढाणपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीतील पाटकरपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू विभाग यांनी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाटकरपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीतील पाटकरपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
(२ ) 

( ३ ) 
पूर्वेस 

३२६ , ४२१, ३३४ , ३३५ पाटीलपाडा हद्द 
पश्चिमेस 

२५६, १८२, २४८ बारातपाडा हद्द , नदी 
दक्षिणेस 

४१७, ३१८ , ३०८ वळवीपाडा हद्द 
उत्तरेस 

२५० , २४३, २३६ टंकारपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीतील बारातपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 

पावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी , डहाणू विभाग यांनी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बारातपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील संभा ग्रामपंचायतीतील बारातपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यकअसल्यास ) 
( २) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

१२७, १२८ , १०६ पाटकरपाडा हद्द 
पश्चिमेस 

८६, ९४, ९५ गुजरात (धिमणियाची शिव ) 
दक्षिणेस 

१०८, ७५ , ७९ वळवीपाडा हद्द, नदी 
उत्तरेस 

९६, ९९, ३६४ टंकारपाडयाची हद्द , गुजरात हद्द 
___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


0 


0 


0 


0 


< 


| 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


__ डॉ. जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीतील रिंजडपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग यांनी दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या रिंजडपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीतील रिंजडपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
___ सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
(२ ) 
पूर्वेस 

२४२, २४७, २४९ शिपाईपाडा हद्द 
पश्चिमेस 

२६४ , २६०, २६१ ग्रा . पं. कार्यालय दुबळपाडा 
दक्षिणेस 

२५७, २५८ ग्रा . पं .गिरगावची हद्द 
उत्तरेस 

२६५ , २२८ , २२९ कोसबपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


__ डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीतील कोसबपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , डहाणू यांनी दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कोसबपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 
___ आणि त्याअर्थी, मी, डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीतील कोसबपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

७, १२ , २०८ ग्राऊंड शिपाईपाडा हद्द 
पश्चिमेस 

२८३, २८४ , २८५ गुजरातची हद्द 
दक्षिणेस 

२६६, २८९, २८० दुबळपाड्याची हद्द 
उत्तरेस 

१०, ११ गुजरातची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को.वि. पु.) - २२ - ७ 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीतील दुबळपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या दुबळपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील धिमणिया ग्रामपंचायतीतील दुबळपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
(२ ) 

( ३ ) 

२७४ , २६७, २६९ शिपाईपाडा हद्द 
पश्चिमेस 

२८०, २७१, २७३ वरोळी नदी , गुजरातची हद्द 
दक्षिणेस २७८ , २७७, २७९ वरोळी नदी , स्मशानची हद्द 
उत्तरेस 

२८५, २८२, २८१ कोसबपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


पूर्वेस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील करजगाव ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 

अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी , डहाणू यांनी दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील करजगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाटीलपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी, डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील करजगाव ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

१५, १४ , १३, ८ , ७, ६, ५ , ३२ धामणगाव हद्द 
पश्चिमेस 

४८ , ५० , ५५, ५८ , ५९, ६० 
दक्षिणेस 

५ , ४ , ३, ६१ , ६० धामणगाव हद्द 
उत्तरेस 

३५ , ४१, ३४ वसा हद्द व फॉरेस्ट 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


- 


- 


< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील करजगाव ग्रामपंचायतीतील नारळीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 

बंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील करजगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नारळीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील करजगाव ग्रामपंचायतीतील नारळीपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
___ सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
(२ ) 
पूर्वेस 

६, ८, ७० पाटीलपाडा हद्द 
पश्चिमेस 

४२, ४१, ३७, ३६, ३५ जंगल परिसर फॉरेस्ट 
दक्षिणेस 

८ , १५, २८, २९ , ३२, ३३ धामणगाव 
उत्तरेस 

५, ७२ , ७३, ७४ , ४६, ४५, ४३ ठाकरपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीतील चौरेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ जून २०१६ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणूविभाग यांनी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चौरेपाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव 
घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीतील चौरेपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
११, १२ , १३ नदी 
पश्चिमेस 

९, १६ उधवाकडे जाणारा मेन रस्ता 
दक्षिणेस 

८ , १०१, १०३ खाडीपाडा रस्ता, मसणवाट 
उत्तरेस ____ १८, १९ , ८४ / अ, नगर हवेली ( करजगांव) रस्ता 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


पूर्वेस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि .पु.)- २२ - ८ 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीतील थोरातपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 

बंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ जून २०१६ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणूविभाग यांनी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या थोरातपाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीतील थोरातपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
___ सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
__ ( २) 

( ४ ) 
२३ , २४ , ३१ दादरा नगर हवेली ( करजगांव ) 
पश्चिमेस ५१, ५२, ५३, ९१ अ फॉरेस्ट , उधवाकडे जाणारा मेन रस्ता, 

दादरा नगर हवेली ( वेलुगांव ) 
दक्षिणेस 

६७, ६९ खाडीपाडा कडे जाणारा रस्ता 
उत्तरेस 

____ ६२, ९० उधवा टेकडी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


पूर्वेस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६ , २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीतील खाडीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 

धीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ जून २०१६ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू विभाग यांनी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खाडीपाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीतील खाडीपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

१००, ४ नदी 
पश्चिमेस 

७० , ७१ , ७२ , ७३ , फॉरेस्ट टेकडी 
दक्षिणेस 

१, २, ३ नगर हवेली ( सुरंगी) 
उत्तरेस 

७, ६६ चौरेपाडा , उधवाकडे जाणारा रस्ता 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


- 


- 


< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - २२ -८अ 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
___ आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २८ जून २०१६ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी , डहाणू विभाग यांनी दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाटीलपाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील कोदाड ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

३६, ६४ , ६५ उधवाकडे जाणारा मेन रस्ता 
पश्चिमेस 

६१, ६९, ९२ फॉरेस्ट टेकडी 
दक्षिणेस 

६७, ६९ खाडीपाडा कडे जाणारा रस्ता 
उत्तरेस 

६२, ९० उधवा टेकडी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

____ आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील रायतळी ग्रामपंचायतीतील भोनरपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी दिनांक २० जून २०१५ रोजी डहाणू तालुक्यातील रायतळी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या भोनरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याचीशिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी. मी . डॉ . जगदीश पाटील . विभागीय आयक्त. कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्य 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील रायतळी ग्रामपंचायतीतील भोनरपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 
पूर्वेस 

५४, ६५ , ६९, ७१ 
पश्चिमेस 

३०, ३१, ५०, ७७ 
दक्षिणेस 

५२, ५३ 
उत्तरेस 

७३, ७५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील धानिवरी ग्रामपंचायतीतील दहिगाव वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 

न करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी दिनांक २५ मे २०१६ रोजी डहाणू तालुक्यातील धानिवरी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या दहीगाव पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 
___ आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील धानिवरी ग्रामपंचायतीतील दहिगाव येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( २) 

( ३ ) 
पूर्वेस 

५६, ५७, ५८ , ६३, ६५, ६६, ६८ , 

६९ , ७१, ७३ ओसरविराची शिव . 
पश्चिमेस 

२, ५ , ९, १२, १७, १८ धानिवरीची शिव 
दक्षिणेस १, ६१, ७६ , ७६ /१७, ७६ / १८ अवढाणी शिव 
उत्तरेस 

१९ , २० , २४, २८ , २९ , ३० , ३१ , ३२ , ४७ , 

४८ , ५३, ५४, ५५, ६० देऊरची शिव . 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


- 


- 


- 


< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


५९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू ता क्यातील शेणसरी / गांगोडी ग्रामपंचायतीतील तोरणपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग , डहाणू यांनी दिनांक १० मे २०१७ रोजी डहाणू तालुक्यातील शेणसरी / गांगोडी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या तोरणपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
__ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील शेणसरी / गांगोडी ग्रामपंचायतीतील तोरणपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

६५, २९८(२) तिलोंडा गावची शिव 
पश्चिमेस 

१६२ निंबापूर व बांधघरची शिव 
दक्षिणेस ६५ , २९८ , २९७, २९६ सावरीचा माळा ते जाबळीचे दहाड 
उत्तरेस 

___ १६२ चळणीची शिव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


- 


- 


< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २६, २०१८ / चैत्र ५, शके १९४० 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील न्याहाळे बु. ग्रामपंचायतीतील काष्टीपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ जानेवारी २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, जव्हार यांनी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी जव्हार तालुक्यातील न्याहाळे बु. ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या काष्टीपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 
___ आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून जव्हार तालुक्यातील न्याहाळे बु. ग्रामपंचायतीतील काष्टीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
___ सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
(२ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

काष्टीपाडा हद्द 
पश्चिमेस स . नं . ९२ 

न्याहाळे बु. हद्द 
दक्षिणेस 

मालकी क्षेत्र 
उत्तरेस 

सावरपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


